सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उपविभागीय 
अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.१.१.२००१ ते 
दि. ३१.१२.२०१३ या कालावधीच्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीमध्ये नांव समाविष्ट करण्याबाबत .. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०१४/प्र.क्र.४६/आस्थापना-१ 
दिनांक २०.५.२०१५ 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०१४/प्र.क्र.४६/आस्थापना-१ 
दिनांक २०.५.२०१५ अन्वये उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.१.२००१ ते 
३१.१२.२०१३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अंतिम 
ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री. विनय नागेश किरपेकर यांच्या नावानंतर ज्येष्ठता क्रमांक ६२८अ येथे श्री.विष्णु 


विठ्ठलराव साळुंखे यांचे नांव समाविष्ट करुन खालील प्रमाणे सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. 


येष्ठता| नांव जात | जन्मदिनांक | नियुक्ती | नियुक्तीचा | ज्येष्ठता दि./ | सेवानिवृत्ती | शौक्षणिक 
क्र प्रवर्ग दिनांक = | art मानीव fe. | दिनांक अर्हता 
६२८अ श्री.विष्णु विठ्ठलराव | खुला | ३०/१/१९६१२०/५/२०१३| पदोन्नतीने | २०/२/२०१३ | 39.9.2098 | डी.सी.ई. 


eRe 


२ 


ग सदरहू शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८१११६१६०३३२५२१८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


३. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vikram Nivrutti = oe 
Dhamal : 


123908b43/3994a5d621ae70a 
eat ०693481436, 
serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c 
5flb570cfdf5a52755adfefS 1ed380b836, cn=Vikram 
Nivrut 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd :- 
१) प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 
२) सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.२८/आस्थापना-१ 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग पुणे. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे/सातारा 


३) 
) 
५) श्री.विष्णु विठ्ठल साळुंखे (अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,सातारा यांच्या मार्फत) 
) 
) 


oC Xx 


कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-२ 
निवडनस्ती आस्थापना- १. 


कुक 


७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


